बिलीचे 
रोमहर्षक किस्से..! 

मराठी अनुवाद : नीलांबरी 


gaa* 


。 


बिलीचे 
रोमहर्षक किस्से..! 


खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे . 
दूरवरच्या एका देशात एक मुलगा रहात होता. 
तो नवनवीन गोष्टी कशा बनवता येतील यावर सतत विचार 
करायचा. 
त्यातल्या अनेक गोष्टी मूर्खासारख्या असायच्या . 


त्या मुलाचं नाव होतं बिली. 
त्याची आई त्यालासिली-बिली म्हणजे मूर्ख 
बिली असंच म्हणायची. 
त्याचे वडीलही त्याला सिली -बिली म्हणायचे 
हा सिली-बिली असं करायचा तरी काय ? 
एक दिवस त्याच्या वडिलांनी त्याला एक 
पॉपकॉर्नचं पाकिट दिलं . 
मग बिलीनं ते पॉपकॉर्न खाल्ले असतील ? 
तुम्हाला काय वाटतं? 
अजिबात खाल्ले नाहीत . 


मग बिलीनं बराच विचार केला. 
" मी मूर्ख नाही हे मी त्यांना आता दाखवूनच 
देतो. " 
मग त्यानं पॉपकॉर्न घेतले 
आणि बिया पेरतो तसे मातीत पेरले . 


बिलीच्या आईला विचारलं 
" तू हे पॉपकॉर्न जमिनीत का पेरतोयस बिली? " 
बिली म्हणाला, “ मी पॉपकॉर्न लावतोय . 
मग पॉपकॉर्न उगवतील . 
माझ्याकडे पोती भरभरुन पॉपकॉर्न असतील. " 


" तू मूर्ख तो मूर्खच रहाणार सिली 
बिली.." आई म्हणाली. 
" तू खरोखर मूर्ख आहेस . " 


वडिल म्हणाले , 
"बिली, तू कायम अशा 

ख्या गोष्टी करशील. " 


मग एक दिवस बिलीनं 
यावर बराच विचार केला. 
" मी मूर्ख नाही हे त्यांना दाखवूनच देतो . " 
मग बिली घराच्या मागच्या अंगणार गेला. 
त्याच्या हातात एक पातेलं होतं . 
त्यात उकळतं पाणी होतं . 
त्यानं दोन लाल कोंबड्यांना बोलावलं . 
त्यांना गरम पाणी पाजायचा प्रयत्न केला. 


बिलीची आई म्हणाली, 
" तू कोंबड्यांना उकळतं गरम पाणी 
का पाजतो आहेस? " 
" मी कोंबड्यांना उकळतं गरम पाणी 
पाजतो म्हणजे त्या साध्या अंड्यांऐवजी 
उकडलेली अंडी घालतील .” बिली म्हणाला . 
"सिली-बिली तू खरोखरच 
मूर्खाचाशिरोमणी आहेस.. " आई म्हणाली . 


एक दिवस बिली म्हणाला , 
" मी मूर्ख नाही हे 
मी त्यांना दाखवतोच . 
मी माझ्याहून मूर्खव्यक्ती 
शोधून आणतो." 


वडील म्हणाले 
"बिली, मला वाटतं तू नेहमी 
अशा मूर्खासारख्या गोष्टीच करणार ." 


मग बिली घराबाहेर पडला . 
आणि चालायला लागला. 


मग तो एका नदीच्या तीरावर पोचला. 
तिथे त्याला एक माणूस दिसला 


" तुम्ही इथे काय करताय? " बिलीनं विचारलं . 
तो माणूस म्हणाला “ मी पाणी भरायचा प्रयत्न करतोय ." 
" पण तुझ्या पातेल्याला तर खालून भोकं आहेत. " 
" अगदी बरोबर ..” तो माणूस म्हणाला. 
" चाळणीनं पाणी भरणं खूप अवघड काम आहे. " 


" मी तुम्हाला काही मदत करु का ? " बिली म्हणाला. 
मग बिलीनं गवत आणि ओली माती वापरुन 
ती भोकं बंद केली. 
" आता तुला या पातेल्यानं सहज पाणी काढता येईल . " 
बिली म्हणाला . 


" तुमचा खूप आभारी आहे.." तो माणूस म्हणाला . 
" तू खूप शहाणा आहेस आणि आयुष्यभर शहाणाच 
असशील." 


मग त्या माणसानं बिलीला 
सोन्याचं एक घड्याळ दिलं . 


बिली परत चालायला लागला. 
चालतच राहिला . 


पढे गेल्यावर त्याला काही माणसं भेटली. 
तो खूप दुःखात होती . 
" तुम्ही सगळे इतके दुःखी का आहात ?" बिलीनं 
विचारलं . 
" मी तुम्हाला काही मदत करु शकतो का? " 


" आमच्यातला एक माणूस हरवला आहे . " 
त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाला . 
बिली म्हणाला, " तुम्ही माणसं नीट मोजलीत 
का ? " 
" हो , आम्ही लक्ष देऊन माणसं मोजली. 
आम्ही नऊ जण होतो . 
पण आज सकाळी मोजलं तेव्हा दहा जण आहेत 
असं कळलं . 
आमच्यातला एक जण हरवला आहे. " 
यावर बिली म्हणाला, 
" मला जरा दाखव बरं , तू कसं मोजलंस. " 
मग त्या माणसानं मोजणं सुरु केलं . 


" एक , दोन , तीन.. " 
असं करत त्यानं नऊ माणसं मोजली. 
पण तो स्वत : ला धरायलाविसरला. 


" अरे ", बिली त्या माणसाला म्हणाला . 
" तू स्वत: ला मोजायला विसरतो आहेस. " 
मग परत बिली त्या लोकांना म्हणाला 
" हे बघा, मी त्या हरवलेल्या साथीदाराला 
शोधू शकतो. 
त्याच्या बदल्यात तुम्ही मला काय द्याल ? " 
" आमच्याकडे जितके पैसे आहेत 
ते सगळे तुला देऊ . " ते सर्वजण म्हणाले . 
मग बिली म्हणाला .. "ठीक आहे. 
आता मी मोजतो. " 
मग त्यानं पहिल्या माणसाला मोजलं . 
त्याच्या पाठीवर एकदा थोपटलं . 
पुढच्या माणसाला मोजलं . 
त्याच्या पाठीवर दोनदा थोपटलं . 
मग त्यानं त्याच्या पुढच्या माणसाला मोजलं . 
त्याच्या पाठीवर तीनदा थोपटलं . 


मग बिलीनं बाकीची माणसं मोजली 
चारदा थोपटलं ..! पाचवेळा थोपटलं .! 
सहावेळा थोपटलं , 


सातवेळा थोपटलं ..! आठवेळा 
थोपटलं ..! 
नऊवेळा थोपटलं ..! 


दहावेळा थोपटलं 


ते सर्वजण आपल्या हरवलेल्या एका 
साथीदाराला 
भेटून खूप खुष झाले. 
" बरे झालं , कोणी हरवलेलं नाही .” असं ते 
म्हणाले . 


मग ते बिलीला म्हणाले 


" तू खूप हशार आहेस. 
आणि आयुष्यभर हशारीनं कामं 
करशील . " 
मग आपल्याकडे असलेले 
सगळे पैसे त्यांनी बिलीला दिले . 


मग बिली पढे चालायला लागला. 
शेवटी तो एका शहरात पोचला. 


तिथे त्याला एक घर दिसलं . 
" हे विचित्रच घर आहे . ” बिली मनाशी म्हणाला. 
" या घराला एकही खिडकी नाही. " 
तेवढ्यात त्या घरातून एक माणूस 
पळत पळत बाहेर आला. 
त्याच्या हातात एक भांडं होतं . 


मग त्या घरातली बाकीची माणसं बाहेर पळत आली. 
त्यातल्या प्रत्येकाच्या हातात एक भांडं होतं . 


मग ते परत घरात गेले. 
ते असं सतत आतबाहेर करत होते . 


पुटपुटला. 


" त्यांच्या हातातली भांडी तर रिकामी आहेत .” बिली 
" मग ते भांडी घेऊन परत परत बाहेर का बरं येत 
आहेत ? " 
मग त्यापैकी एक माणूस पळायचं थांबला आणि 
म्हणाला 
" हे घर खूप छान आहे. पण आत फक्त 
काळोख आहे. 
आम्ही भांडी भरभरुन सूर्याचा प्रकाश 
आत घेऊन जातो. पण आतला काळोख काही मिटत 
नाही . 
आम्हाला काही दिसतही नाही. " 
" आधी त्या आतबाहेर माणसांना पळणं थांबवायला 
सांगा. ” बिली म्हणाला. 
" मग मी त्यांना मदत करायचा प्रयत्न करतो . " 


मग बिली त्या माणसांना म्हणाला . 
" तुम्ही एक चांगलं घर तयार केलंत. 
पण तुम्ही त्याला एकही खिडकी ठेवली नाहीत. " 
मग त्या माणसांनी आपल्या घराला 
खिडक्या केल्या. 
मग घरातला काळोख मिटला 
आणि सगळं घर 
सूर्यप्रकाशानं भरुन गेलं . 


" अरे व्वा..” ती माणसं म्हणाली. 
मग ते सर्वजण बिलीला म्हणाले 
" तू खूप हुशार आहेस . 
आयुष्यभर तू हुशारीनं कामं करशील ." 
पुढे ते सर्वजण म्हणाले , 
" कृपा करुन तू आमचा राजा हो .” 
मग त्यांनी बिलीला 
सोन्याचा एक मुकुट दिला. 
" मला तुमचा राजा व्हायचं नाही .” बिली म्हणाला. 
" पण मी हा मुकुट घेऊन घरी जाईन . 
माझ्या आईवडिलांना हा मुकुट दाखवेन. 


मग बिली घरी गेला . 


त्याच्या आईवडिलांनी सोन्याचा मुकुट पाहिला. 
" मग ते म्हणाले. 
बिली, सिली-बिली.. 
हा सोन्याचा मुकुट तुला कुठे मिळाला बरं ? " 


मग बिलीनं त्यांना सगळी कथा सांगितली. 


मग त्यानं आपल्या वडिलांना 
सोन्याचं घड्याळ दिलं . 


आईला सगळे पैसे दिले . 


पण बिलीनं सोन्याचा मुकुट स्वत: कडेच 
ठेवला. 
तो नेहमी मुकुट घालत असे . 


झाडांच्या फांद्यांना लटकून झोके घेतानाही 
तो मुकुट घालायचा.. 


इतकंच काय आंघोळ करतानाही तो मुकुट घालायचा . 


.. आणि झोपतानाही मुकुट घालूनच झोपायचा . 


मग बिलीनं आपल्या आईवडिलांना सांगितलं . 
" कृपा करुन तुम्ही मला आता सिली-बिली या 
नावानं 
हाका मारणं बंद करा. ” | 
"पण ते तर तुझं नावच आहे .. " आई म्हणाली . 
"सिली-बिली, हेच तर तुझं नाव आहे . ” 
" नाही माझं नाव विल्यम आहे. " बिली म्हणाला . 


त्यानंतर हुशार विल्यम विचार करायला 
लागला.. 
" कदाचित.. मी अशी काही युक्ती शोधू शकेन . 
ज्यामुळे गाय चॉकलेटचं दूध देईल.." 


समा 


प्त 


